महावितरण कंपनीच्या वीज पुरवठादार यांची 
थकीत व चालू महिन्यांच्या देयकांची देणी 
देण्याकरिता महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास 
शासन हमी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.३३२(भाग-१)/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७१/ऊर्जा-५, दि.२४.०७.२०२०. 
२.शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.३३२/ऊर्जा-५, दि.२६.०४.२०२३. 
३. शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी/उउकावि/प्र.क्र.३४/अर्थबळ, दि.२५.०५.२०२३, 
दि.२३.०६४.२न३४ व दि.२२०ट.२ण्रेश 


संदर्भ:-१. महावितरण कंपनीचे पत्र : मराविविकं मर्या/३७०, दि.२६.०६.२०२३. 
२. महावितरण कंपनीचे पत्र : थ.वि.शु/झासन हमी/४१७, दि.१७.०७.२०२३. 
२. महावितरण कंपनीचे पत्र : शासन हमी/५९७, दि.१०.१०.२०२३. 
३. महावितरण कंपनीचे पत्र : थ.वि.शु/झासन हमी/५०, दि.१२.०४.२०२४. 
४. महावितरण कंपनीचे पत्र : शासन हमी/महावितरण/२०२४-२५/७०, दि.१९.०४.२०२४. 
५. महावितरण कंपनीचे पत्र : शासन हमी/महावितरण/२०२४-२५/२०८, दि.२९.०५.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


वीज वितरण कंपनीमार्फत ग्राहकांना वितरीत करावयाची वीज वीजनिर्मिती कंपनीकडून विकत 
घेताना वीजेचे दर निविदा प्रक्रियाद्वारे निश्चीत करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दि.१९.०१.२००५ च्या 
निर्णयाद्वारे केंद्र शासनाने निर्गमित केल्या आहेत. तद्नंतर दिर्घ मुदतीच्या वीज खरेदी कराराचे मानक बोली 
दस्तऐवज (Standard Bidding Document) दि.२२.०७.२०१० च्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे विहीत करण्यात 
आले आहे. सदर Standard Bidding Document मधीळ कलम १० मध्ये Change in Law बाबत तरतूद 
आहे. त्यातील कलम 90.9.9 मधील तरतूदी नुसार वीज खरेदी करारानंतर (१) भारतामधील एखाद्या 
कायद्यामध्ये, नियमामध्ये अगर विनियमामध्ये बदल झाल्यास, (२) पुर्वी न कळविलेळे संमती 
(Consents) ,मंजूरी (Clearances), परवाना (Permits) नव्याने लादल्यास, (३) करामध्ये बदल झाला 
असल्यास, झालेल्या बदलानुसार वीज निर्मिती कंपनीस संबंधित वीज वितरण कंपनीने दरमहा वीज 
देयकामधुन भरपाई देण्याची तरतुद आहे. सदर भरपाईची रक्‍कम निश्चित करण्याबाबत राज्य विद्युत नियामक 
आयोगाचा निर्णय अंतिम व दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असून अपीलाची तरतुद करण्यात आली आहे. 


महावितरण कंपनीच्या वीज पुरवठादार यांनी केंद्र शासनाच्या विविध धोरणअंतर्गत झालेले बदल वीज 
खरेदी करारातील Change in law या तरतूदी अंतर्गत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये पूरक वाढीव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.३३२(भाग-१)/ऊर्जा-५ 


देयकाच्या मागणीची रक्‍कम मिळण्याकरिता महावितरण कंपनीकडे मागणी केली होती. सद्यस्थितीत ९,५०६ 
कोटी अदायगी करण्यात आलेली आहे. सदर रक्कम माहे जून २०२२ पूर्वीच्या वीज खरेदी देयकाबद्दल 
असल्याने LPS Rule २०२२ अंतर्गत एकूण रु.९,५०० कोटी इतके कर्ज REC Ltd व PFC Ltd UT वित्तीय संस्था 
कडून घेण्यात आलेले आहे. सदर कर्जाकरिता एकूण रु.१७,१४२ कोटी (मुद्दल रु.९,५०० कोटी व व्याज 
रु.७,६४२ कोटी) इतक्या शासन हमीची आव्यकता आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायाळयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने 
मे.रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (RGPPL) यांची वीज खरेदीची काही देयके अदा 
करण्याकरिता रु.२१०१ कोटी इतके कर्ज REC Ltd व PFC Ltd या वित्तीय संस्था कडून मंजूर करण्यात 
आलेले आहे. सदर कर्जाकरिता एकूण रु.३,४०३ कोटी (मुद्दल रु.२१०१ कोटी व व्याज रु.१,३०२ कोटी) 
रक्कमेच्या शासन हमीची आवश्‍यकता आहे. 

तसेच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या “थकीत विलंब शुल्क आकारणी (LPS) नियम २०२२ ” अंतर्गत 
वीज निर्मिती, पारेषण व अन्य वीज पुरवठादारांची चालू महिन्यांच्या देयकांची अदायगी करणे बंधनकारक 
असल्याने महावितरण कंपनीने REC Ltd FT PFC Ltd a वित्तीय संस्था कडून RBPF या योजनेअंतर्गत रू. 
८,७८७ कोटी इतक्या रकमेची कर्ज उभारणी केली आहे. त्याकरिता एकूण रु.९,४४९ कोटी (मुद्दल रु.८,७८७ 
कोटी व व्याज रु.६६२ कोटी) इतक्या रक्कमेची शासन हमीची आवश्‍यकता आहे. 


सदर एकूण रु.२०,३८८ कोटी कर्जाकरिता सुरक्षेपोटी राज्य शासन हमी सादर करणे अत्यावश्‍यक 
असल्याने एकूण रु. २९,९९५ कोटीची (मुद्दल रु.२०,३८८ कोटी व व्याज रु.९,६०७ कोटी) राज्य शासन हमी 
विनाशुल्क मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१) केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या थकीत बिलंब शुल्क आकारणी (LPS) नियम २०२२ तसेच वीज निर्मिती, 
पारेषण व अन्य वीज पुरवठादारांची चाळू महिन्यांच्या देयकांची अदायगी करण्याकरीता Revolving 
Bill Payment Facility (RBPF) अंतर्गत, महावितरण कंपनीने REC Ltd TPFC Ltd कडून या वित्तीय 
संस्था कडून एकूण रु.२०,३८८ कोटी इतक्या रकमेची कर्ज उभारणी केली आहे. या कर्जाकरिता 
महावितरण कंपनीस एकूण रु.२९,९९५ कोटी (मुद्दल रु.२०,३८८ कोटी व व्याज रु.९,६०७ कोटी) 
इतक्या रकमेची UNCONDITIONAL & IRREVOCABLE व DDM (Direct Debit Mechanism) च्या 
अटी सहित SNA हमी देण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) उक्त हमी करिता शासनाकडून आकारण्यात येणारे हमी शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.३३२(भाग-१)/ऊर्जा-५ 


वरील कर्जाकरिता आवश्‍यक असलेल्या राज्य शासनाच्या हमीच्या रकमेचा तपशील खालील प्रमाणे 
आहे. 


(रु.कोटी) 


वित्तीय | कर्जाचा 
संस्थेचे एकूण व्याजाची रक्‍कम 
कालावधी 


नाव % 


आवश्‍यक हमीची 
रक्‍कम 


सदरील कर्ज दि.२७.०२.२०२३ पासून दि.२५.०४.२०२४ पर्यंत मंजूर करण्यात आले आहे व त्यानंतर 
प्राप्त झाले आहे. 
सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र २०२४०९१३१३०६४३२३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


NARAYAN या वाचवताना 
SHRIKRISHNA KARAD 2 se म GosFFozcoroebene 13858570407 
(ना.श्री.कराड) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव. 

५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
७. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 

८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.३३२(भाग-१)/ऊर्जा-५ 


१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 
१४. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२०. कार्यासन अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१.कार्यासन अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

22. कार्यासन अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


